RNI No . MAHBIL 06425/ 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn. No . L/ RNPIPNCE/ W -132/ 2013 
www .dgps.maharashtra . gov . in 


Au " 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग एक - अ - प 


वर्ष - ४, अंक - ३३ ] 


मंगळवार , डिसेंबर १५, २०१५ / अग्रहायण २४ , शके १९३७ 


[ पृष्ठ १ 


असाधारण क्रमांक ३३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
आयुक्त , महानगरपालिका यांजकडून 
पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी - ४११ ०१८ 


पोट - निवडणूक, प्रभाग क्रमांक २६, जागा अ ( काळभोरनगर ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी राखीव 


( पाहा नियम ८ ) 


निवडणुकीची सूचना 
क्रमांक निवडणूक -२/ कावि - २९९/ २०१५ .--याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की , 
( १) पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, प्रभाग क्रमांक २६, जागा अ , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी राखीव या राखीव असलेल्या प्रभागाची 

पोट-निवडणूक घ्यावयाची आहे . 
( २) नामनिर्देशनपत्रे उमेदवाराला किंवा त्याच्या कोणत्याही सूचकाला व अनुमोदकाला निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा सहायक निवडणूक निर्णय 

अधिकारी यांच्याकडे दिनांक १५ डिसेंबर २०१५ (मंगळवार ) ते २१ डिसेंबर २०१५ ( सोमवार ) सकाळी ११ . ०० ते दुपारी ३.०० तसेच दिनांक 
२२ डिसेंबर २०१५ (मंगळवार ) सकाळी ११. ०० ते दुपारी २.०० यावेळेत नामनिर्देशनपत्रे देण्यात येतील ( रविवार दिनांक २० डिसेंबर २०१५ 
रोजी नामनिर्देशनपत्रे देण्यात येणार नाहीत ) नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्याचा कालावधी दिनांक १५ डिसेंबर २०१५ (मंगळवार ) ते दिनांक २२ 
डिसेंबर २०१५ (मंगळवार) सकाळी ११ . ०० ते दुपारी ३. ०० वाजेपर्यंत (रविवार दिनांक २० डिसेंबर २०१५ रोजी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात 

येणार नाहीत ). 
( ३ ) नामनिर्देशनपत्रे खाली उल्लेख केलेल्या ठिकाणी व वेळी मिळू शकतील . 
( ४ ) मा . राज्य निवडणूक आयोगाने महा- ऑनलाईनच्या मदतीने नामनिर्देशनपत्र सॉफ्टवेअरद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध केलेले आहे. नामनिर्देशन 

पत्राचा नमुना https:// panchayatelection. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सर्व संभाव्य उमेदवारांनी 
सॉफ्टवेअरद्वारे ऑनलाईन नामनिर्देशनपत्र भरणे आवश्यक आहे. योग्यरीतीने ऑनलाईन पद्धतीने भरलेल्या नामनिर्देशनपत्राची एक प्रिंट- आऊट 
काढून त्यावर स्वाक्षरी करून ते निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा सहा. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे विहित वेळेत व विहित पद्धतीने 
दाखल करावयाचे आहे. असा ऑनलाईन पद्धतीने भरलेला व स्वाक्षरी केलेला नामनिर्देशन पत्राचा नमुना नामनिर्देशन पत्र म्हणून ग्राह्य धरण्यात 
येईल . 
नामनिर्देशनपत्र कशा पद्धतीने ऑनलाईन भरावे यासाठी खालील ठिकाणी मदतकक्षाची ( Help Desk) स्थापन केलेली आहे . 


( १ ) 


एच- ६६१ , भाग एक - अ ( असा .) ( पु. वि . पु.) - ३३ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १५, २०१५ / अग्रहायण २४, शके १९३७ 


( ७ ) 


( १) डॉ . हेडगेवार भवन , सेक्टर नं . २६, प्राधिकरण , पुणे- ४४ 

( २) अ क्षेत्रीय कार्यालय, भेळ चौक, प्राधिकरण , पुणे-४४ 
( ५) नामनिर्देशनपत्रांची छाननी दिनांक २३ डिसेंबर २०१५ (बुधवार ) सकाळी ११-०० वाजल्यापासून निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात 

करण्यात येईल . त्यानंतर वैधरीत्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच प्रसिद्ध करणेत येईल . 
( ६) उमेदवारी मागे घेण्याबद्दलची सूचना उमेदवाराने स्वत : किंवा उमेदवाराने लेखी प्राधिकार दिलेल्या त्यांच्या कोणत्याही सुचकाला किंवा 

अनुमोदकाला किंवा निवडणूक प्रतिनिधीला वरील परिच्छेद ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अधिकाऱ्यास त्याच्या कार्यालयात दिनांक २८ डिसेंबर 
२०१५ ( सोमवार) दुपारी ३. ०० पर्यंत देता येईल . 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ ( बुधवार ) सकाळी ११ .०० वाजल्यापासून निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकार्यालयात निवडणूक लढविणाऱ्या 
उमेदवारांना चिन्ह वाटप करण्यात येईल व त्याच दिवशी अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल; तसेच 

त्याच दिवशी मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल . 
( ८ ) निवडणूक लढविली गेल्यास दिनांक १० जानेवारी २०१६ (रविवार ) सकाळी ७. ३० ते सायंकाळी ५. ३० वाजेपर्यंत मतदान घेण्यात येईल . 
( ९) मतमोजणीचा दिनांक ११ जानेवारी २०१६ (सोमवार) सकाळी १०. ०० पासून 

अनुसूची अ 

निवडणूक निर्णय अधिकारी व त्यांचे कार्यालय 
अ . क्र . निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचेनाव 

सुपूर्द केलेला 

कार्यालयाचा पत्ता 
प्रभाग क्रमांक व नाव 

४ 
डॉ. यशवंत माने , सहायक आयुक्त , 

२६ ( काळभोरनगर) 

डॉ . हेडगेवार भवन, से. नं . २६ , 
( स्थानिक संस्था कर विभाग), 

प्राधिकरण, पुणे- ४४ . 
पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका. 


३ 


राजीव जाधव , 

आयुक्त, 
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका , 

पिंपरी, पुणे - ४११ ०१८. 


पिंपरी ( पुणे), १५ डिसेंबर २०१५. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE. 


